कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियान 
वार्षिक कृती आराखड्याची सन २०१९-२० मध्ये 
अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/ प्र.क्र. ४०/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०८ जुले, २०१९. 


संदर्भ :- 

१) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. ३१/ १७-अ, दि. १९/०४/२०१७. 

2) कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार यांचे DO.NO.¥-9/209¢-NFSM(OS 
&OP), दि.०८ मार्च, २०१८. 

३) कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार यांचे NO.20-9/209¢-NFSM(CA-V), 
दि.०४/०९/२०१८. 

४) कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार यांचे पत्र H.8-9/2098-20/NFSM 

५) (OS &0?/७.९०.६८१६७, दि.२६/०६/२०१९. 

६) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.राअसुअ गळीत-१९-२०/प्र.मा. प्र./प्र.क्र.२/वा.कृ.आ./९२/१८, 
दि.२७/०६/२०१९. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलताड ( National Mission on Oilseed 
and Oil Palm (NMOOP)) या अभियानाची सुरुवात केली असून सन २०१८-१९ पासून केंद्र शासनाने दि.०८ 
मार्च, २०१८ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड (NFSM Oilseed and Oil 
Palm) केला आहे. तसेच सन २०१९-२० या वर्षापासून या दोन्हीही अभियानांची अंमलबजावणी कृषि उन्नती 
योजनेतंर्गत एकत्रितपणे करण्याबाबत केंद्र शासनाने दि.०४ सप्टेंबर, २०१८ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
केंद्र शासनाने दि.२६/०६/२०१९ येथील पत्रान्वये, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) 
अभियान राज्यात सन २०१९-२० या वर्षात राबविण्यासाठी रु.५२७२.८६ लक्ष निधीच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यानुषंगाने सन २०१९-२० करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरिता वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय :- 

१. केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) 
अभियानातंर्गत लघुअभियान-१ (तेलबिया) व लघुअभियान-३ (वृक्षमधारित तेलबिया) अंतर्गत केंद्र शासनाने 
मंजूर केलेला कार्यक्रम राज्यात सन २०१९-२० मध्ये राबविण्यसाठी रु.५२७२.८६ लक्ष (अक्षरी रुपये बावन्न कोटी 
बहात्तर लक्ष शाहाऐंशी हजार फक्‍त )निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/ प्र.क्र. ४०/४ओ 


२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व 
भौतिक लक्ष्यांकांचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केळे आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या 
६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी, त्यानुषंगाने अभियानांतर्गत केंद्र व राज्य 
शासनाच्या पिकनिहाय आर्थिक सहभागाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे - 


(रु.लाख) 
अ अभियान केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा | एकूण 
क्र. 
किं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान क्र.१ ३०९८.९९ २०६१.१९ ५१६०.१८ 
(गळीतधान्य) 
२  । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान क्र.३ ६७.६१ ४५.०७ ११२.६८ 
(वृक्षजन्य तेलबिया) 
एकूण ३१६६.६० २१०६.२७ | ५२७२.८६ 


३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य हिळ्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषी) यांना उपलब्ध करुन देण्यात वरील दोन्हीही अभियानाकरिता 
केंद्र व राज्य हिळ्याचा निधी सन २०१९-२० करिता पुढील लेखाशीर्षाखाली राज्य स्तरावरुन करण्यात 
आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा- 


अ. प्रवर्ग मागणी क्र. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
क्र. अभियान अभियान 
(केंद्र हिस्सा) (राज्य हिस्सा) 
iat = | सर्वसाधारण D-3 २४०१ ४६१४ २४०१॥२३४ 
अनुसूचित जाती D-3 Q809AIG3 2809 AIR 
अनुसूचित जमाती T-4 | 2809 AY QVOIA4Es 


४. सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

अ. स्तर 
क्र. 
a आयुक्तालय स्तर 


नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), | सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 


कृषी APRN, GI आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

२. । विभाग स्तर संबंधित विभागीय कृषी सह | संबंधित विभागीय कृषी सह संचालक 
संचालक कार्यलयातील लेखाधिकारी 

३. | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


प. वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची रक्‍कम DBT gre त्यांच्या बँक खात्यावर PFMS प्रणालीद्वारे जमा 
करण्यात यावी. 
६. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 

पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/ प्र.क्र. ४०/४ओ 


७. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०१९-२० करीता 
संदर्भाकित दि.२६/०६/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी 
अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या 
दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी 
व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 

८. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी शेतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भू- 
धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतक-यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, शहोतक-यांचे अर्ज मागवून 
पारदर्शक पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. 

९. या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र/औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील तथापि, या 
अभियानांतर्गत शासकीय संस्थांनी/शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठांचा पुरवठा 
करण्यात येत असल्यास संदर्भाकित शासन निर्णय दिनांक १९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१०. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/ताळुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता लाभार्थ्याची 
निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्याची यादी तालुका स्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी 
क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 
अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची राहील. 

११. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शोतकऱ्यांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रामाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषि 
अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि सहायकांचे 
अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


१२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०८१७०८०३१८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digital 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


गीर 
7८१6885७1828९621136066325892592818८299549७1१30471850 
सहपत्र: वरीलप्रमाणे लप्रमाणे )32, street= JANTRALAYA, MUM 
. 1395091 3946fa68feS76faead463fd8ae1e3844a820d92 1b663674927 
34766, RICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN 


PATIL 


Date: 2019.07.08 17:19:19 +05'30' 


(डॉ.किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती:- 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/ प्र.क्र. ४०/४ओ 


२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/ प्र.क्र. ४०/४ओ 


परिशिष्ट-१ 
सन २०१९-२० साठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य) वार्षिक कृती आराखडा 
(रु.लाखात) 
बाब बदलानंतर सुधारित लक्षांक (गळीतधान्य) 
घटक / बाब मापदंड परिमाण आर्थिक 
क्र भौतिक = oe राज्य 
स्सा एकूण 
ग हिस्सा 8 
अ) | बियाणे घटक (30%) 
१ | मूलभूत बियाणे खरेदी बियाणे पूर्ण किंमत | क्विंटल ६८८ ८०.०० ०.०० | .०० ८०.०० 
२ | पायाभूत बियाणे उत्पादन रु. 2400/0 faq | क्विंटल ८००० १२०.०० ८०.०० २००.०० 
३ | प्रमाणित बियाणे उत्पादन रु. २५००/प्रक्वि | क्विटल ८००० १२०.०० ८०.०० २००.०० 
४ | प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) अधिक उत्पादन देणारे कव | किंटल 
रु. /प्र. क्विंटल ८९४.८ | १०४८.४ ८.९५ | १७४७.३७ 
ग २५०० ६९८९ ०४८.४२ | ६९८.९५ ३ 
ब) संकरीत वाण/तीळ रु.८०००/- क्विंटल | oo | ००० | ०.०० | 0.00 
५ | बियाणे साठवणूक कोठ्या रु.१०००/- संख्या poo | ९.०० | | 0.00 | ००० | 
एकूण बियाणे घटक (अ) | 9382.82 | ८५८.९५ | 2220.30 
ब) । तंत्रज्ञान प्रसारण घटक (20%) 
गटप्रात्यक्षिके 
3) भुईमुग रु. १००००/- हे १००० ६०.०० ९०.०० 900,00 
& 
ब) सोयाबीन रु. ६०००/- हे. १९२०० ६९१.२० ४६०.८० | 9942.00 
क) करडई रु.३०००/ हे. ८०० १४.४० ९.६० २४.०० 
७ ।॥)॥-ऱेतकरी ]ोतीझाळा रु. १४०००/-* संख्या ६३३ ५३.१९ ३५.४६ ८८.६४ 
८ | शोतकरी प्रशिक्षण रु. २४०००/- संख्या ७२ १०.३७ ६.९१ १७.२८ 
९ | विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण रु. ३६०००/- संख्या ३८ ८.२१ ५.४७ १३.६८ 
तंत्रज्ञान प्रसारण घटक एकूण (ब) | ८३७.३६ ५५८.२४ | १३९५.६० 
क) | उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा (३०%) 
जिप्सम/पायराईटस/लाइम 
१० ड्‌ . रु. ७५०/- हे ६६६७ ३०.०० २०.०० ५०.०० 
जैविक खते- रायझोबियम 
व कल्वर/पीएसबी/झेडएसबी/ र) 5 ees — a hate 
अँझो इ. (भुकटी /दाणेदार / : 7 ; : j | तवे 
GA) स्वरुपात 
पिक संरक्षण औषधे 
१२ कीौटकनाइके/जेव रु.५ oo/ हे १०००० ३०.०० २०.०० ५०.०० 
कीडनाडके/तणनाठाके न न । ; a 
/बायो-एजंट/ सूक्ष्ममूलद्रव्ये 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/ प्र.क्र. ४०/४ओ 


बाब बदलानंतर सुधारित लक्षांक (गळीतधान्य) 
शब घटक / बाब मापदंड परिमाण आर्थिक 
as केंद्र हिस्सा क एकूण 
हिस्सा है 
१३ | एन.पी.व्ही.चा पुरवठा रु. ५००/- हे. १०००० ३०.०० २०.०० ५०.०० 
सुधारित कृषि औजारे पुरवठा 
१४ | अ) मनुष्यचलित औजारे रु. १००००/- संख्या १५२७ ९१.६१ ६१.०७ १५२.६८ 
H) ट्रकटरचलित औजारे रु. ७५०००/- संख्या ७०० ३१५ २१० ५२५.०० 
१५ | तुषार सिंचन संच पुरवठा ee संख्या poe | शि शिळा ०० 
5 |g 4 सिंचन योजनेप्रमाणे | | 
रु. 4o/— HDPE 
ag | uderargeaat साठी, रु. 34/- PVC चोळ दातात ates ane bones 
उ साठी, रु. २०/- is 
HDPE laminated 
एकूण उत्पादन वाढीच्या निविष्ठा 5 
--- --- ---- | ७९६.९४ | ५३१.२९ | १३२८.२३ 
(क) 
फ्लेक्झीफंड (गरजेनुरुप उपक्रम) (१० %) 
१) Small Oil Extraction संख्या 
a सख्य a 8 pe | ९७७ | ,०० 
Units 
= रु. ०.१० लाख / ी 
२) डीझेल पंपसंच १ डी संख्या Ee za ० | 00 | 00 
पंपसंच 
ड) | 3) शेततळे आकारमान रु. ०.४०४६७ लाख/ | सख्या 
सख्य 1० | शिका 8 | शि ere) 
(20x20x3) ]ोततळे 
४) शहोततळे आकारमान रु. ०.५० लाख / re 
सख्य ७ | poe ० | शिळा ere) 
(30x30x3) शेततळे 
५) गोदाम सुविधा निर्मिती रु. १२.५० लाख / ज्यां 
सख्य ७ | 8 ze 00 | ere) 
(240 मे.टन क्षमता) गोदाम 
एकूण फ्लेक्झीफंड (ड) काडा = | | 0.०० ०.०० | | 
अभियान व्यवस्थापन खर्च (३%) 
१ तांत्रीक सहाय्यता गट Revemp guideline es eae Te oe 
मानधन प्रमाणे | न a 
3) जिल्हा रु.०.५ 
२) भाडे तत्त्वावर वाहन घेणे ति वे ही 1० | शि रा ,०० ९०७७ | 00 
ore 
प्रति जिल्हा रु. १.६० 
३) आकस्मिक खर्च 7 ance : २० ४.७९ ३.१९ ७.९८ 
लाख 
एकूण अभियान व्यवस्थापन खर्च (५) 1 -- | | So | ९६.२६ ६४.१८ १६०.४४ 
एकूण नियमित कार्यक्रम या ---- | ३०९८.९९ | २०१२.६६ | ५१११.६५ 
गतवर्षीचे प्रलंबित दायित्व 
=| nee) oe | = | = Ea ४८.५३ ४८.५३ 
(सन २०१८-१९) 
एकूण एकंदर अभियान -१ ३०९८.९९ | २०६१.१९ | ५१६०.१८ 
(गळीतधान्य) ; ; , 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/ प्र.क्र. ४०/४ओ 


परिशिष्ट-२ 
सन २०१९-२० साठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया) वार्षिक कृती आराखडा 
(रु.ळाखात) 
प्रस्तावित लक्षांक 
अक्र | घटक/बाब | देखभालीचे वर्ष मापदंड परिमाण आर्थिक 
भौतिक केंद्र राज्य cp 
हिस्सा हिस्सा > 
La | क्षेत्र विस्तार लागवड व देखभाल 
क्षेत्र लागवड 
अ) करंज Pe | रु.२०,०००/हे. १०० | १२.०० ८.०० २०.०० 
१.१ 
ब) कोकम 1 -- | रु.१५,०००/हे. हे. ४०० ३६.०० २४.०० ६०.०० 
क) महुआ 1 -- रु.१५,०००/हे. ५० ४.५० ३.०० ७.५० 
एकूण(१.१) a a = | ५५० ५२.५० ३५.०० ८७.५० 
क्षेत्र लागवडी नंतर देखभाल 
लागवड २०१८-१९ ५६.१० ०.६७ ०.४५ १.१२ 
; लागवड २०१७-१८ ००० | ०.0० | ०.०० | ०.०० | 
अ) करंज रु.२०००/हे. हे. 
लागवड २०१६-१५ ०.०० | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 
लागवड २०१५-१६ ००० | 0.0० | ०.०० | ०.०० | 
एकूण करंज oe | 1 -- | | ५६.१० ०.६७ ०.४५ १.१२ 
लागवड २०१८-१९ १९४.२० २.३३ १.५५ ३.८८ 
लागवड २०१७-१८ ६८.०३ ०.८२ ०.५४ १.३६ 
ब) कोकम । लागवड २०१६-१५ | रु.२०००/हे. हे. ९९.२४ १.१९ ०.७९ १.९८ 
ह लागवड २०१५-१६ ८५.३२ १.०२ ०.६८ १.७१ 
लागवड २०१४- 
२२.०० ०.२६ ०.१८ ०.४४ 
१५ 
एकूण कोकम a 1 -- | | ४६८.७९ ५.६३ ३.७५ ९.३८ 
लागवड २०१८-१९ ३१.९० ०.३८ ०.२६ ०.६४ 
लागवड २०१७-१८ १५.०० ०.१८ ०.१२ ०.३० 
क) महुआ  । लागवड २०१६-१५ रु.२०००/हे. हे. १२.०० ०.१४ ०० | ०.२४ 
लागवड २०१५-१६ (9,00 ०.०८ ०.०६ ०.१४ 
लागवड २०१४-१५ | aco | = ९.०१ ०.०२ 
एकूण महुआ po | 1 -- | | ६६.९० ०.८० ०.५४ १.३४ 
एकूण] fee | 489.08 ७.१० | ४.७३ ११.८४ 
एकूण (१ काडा | | 9989.08 | ५९.६० 38.03 | ९९.३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/ प्र.क्र. ४०/४ओ 


प्रस्तावित लक्षांक 
अ. देखभालीचे री 
क्र घटक / बाब वर्ष मापदंड परिमाण = आर्थिक 
क्र व भौतिक । केंद्र राज्य यां 
हिस्सा हिस्सा cg 
2. | उत्पादन वाढीच्या निविष्ठा 
आंतरपीक 
2.9 | घेण्यासाठी = = — pe pe || pow 
प्रोत्साहन 
एकूण (२) | 1 ---| | -- | 0.०० | ०.०० | 0.०० | ०.०० | 
३ । तंत्रज्ञान प्रसारण घटक 
i ae प्रशिक्षण रु.०.२४ nae : de site ae 
‘\eacom | लाख/प्रशिक्षण न ह, न 
विस्तार अधिकारी 
/कर्मचारी / 
53 निविष्ठा विक्रेते / रु.०.३६ जसं शि हा. ace oe 
| - लाख/प्रशिक्षण न न न 
प्रशिक्षण (२० 
शोतकरी/प्र,) 
एकूण (३) | 1 ---| | -- | ७.०० | १.०८ ०.७२ १.८० 
THT) ++ | --- 1 ---| | -- | ११४८.७९ | ६०.६८ | ४०.४५ | 909.98 
४ | अभियान व्यवस्थापन खर्च संकिर्ण (3%) 
रु. ०.१५ 
४१ | आकसपिकखर्च | --.- | | || , Bq १. 
लाख/जिल्हा त of 
एकूण (४) | 1 --- | | | ०.६२ "क १.०३ 
फ्लेक्झी फंड (गरजेनुरुप उपक्रम) (१०%) 
शोततळे (२० X २० रु. ०.४०४६७ _— द र ठर त्व 
ण | ... | लाख / शेततळे ी * * 
५ | ated (30 X 30 रु. 0.40 लाख / eae ह व - जा 
oe | | शेततळे * ग 8 
पंपराचं रु. ०.१० लाख / संख्या 
डिझेल पंपसंच | --.- | शकि की संख्या ७८ ४.६८ ३.१२ ७.८० 
पंपसंच 
एकूण (५) | 1 ---| | -- | ८४ ६.३१ ४.२१ १०.५१ 
एकूणएकंदर | --- | --- | oo | ६७.६१ ४५.०७ | ११२.६८ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


